महाराष्ट्र वैद्यकीय व आरोग्य सेवा गट-अ 
(वेतनश्रेणी रुपये १५,६००-३९,१०० + ग्रेड पे 
रुपये ५,४०० या संवर्गातील वैद्यकीय 
अधिकाऱ्यांच्या पदस्थापना / बदल्यांमधील 
अंशत: बदल / सुधारित पदस्थापना. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन आदेशा, क्रमांकः मवैअ- २०१८/प्र.क्र.१५६/सेवा-३ 
१० वा मजला, संकुल इमारत, गो.ते. रुग्णालय, संकुल इमारत, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ००१ 
दिनांक : ०९ मे, २०१८. 


वाचा : १) शासन आदेश, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, क्रमांकः बदली-२०१७/प्र.क्र.२०२/सेवा ३, 
दिनांक ३१.०५.२०१७. 

२) शासन आदेश, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, क्रमांकः मवैअ-२०१७/प्र.क्र.४४१/सेवा ३, 
दिनांक ०७.१२.२०१७. 

३) शासन निर्णय, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, क्रमांकः मवैअ-२०१६/प्र.क्र.४८८/सेवा ३, 
दिनांक १५.१२.२०१७. 

४) शासन आदेश, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, क्रमांकः मवैअ-२०१७/प्र.क्र.४४१/सेवा ३, 
दिनांक १२.०३.२०१८. 


शासन आदेठा:- 


महाराष्ट्र वैद्यकीय व आरोग्य सेवा, गट-अ (वेतनश्रेणी रुपये १५,६००-३९,१०० + ग्रेड पे रुपये 


५,४००) या संवर्गातील वैद्यकीय अधिकाऱ्यांच्या संदर्भाधीन शासन आदेशा / निर्णयान्वये बदली, 


पदव्युत्तर पदवी /पदविका अभ्यासक्रमानंतरची पदस्थापना तसेच, अनधिकृत गैरहजर असलेल्या 


वैद्यकीय अधिकाऱ्यांना रुजू करुन घेवून पदस्थापना देण्यात आल्या होत्या. तथापि, बदली / 


पदस्थापना दिलेल्या ठिकाणी पद Rad नसल्याने, तसेच संबंधित वैद्यकीय अधिकाऱ्यांनी केलेल्या 


शासन आदेशा क्रमांकः मवैअ- २०१८/प्र.क्र.१५६/सेवा-३ 


विनंतीनुसार संदर्भीय शासन आदेशा / निर्णय यात अंशात: बदल करुन खालील तक्त्यात नमूद वैद्यकीय 


अधिकाऱ्यांना सुधारित पदस्थापना देण्यात येत आहे :- 


प्रपत्र -अ 
अक्र ह्यकीय अधिकाऱ्याचे । शासन निर्णय / आदेशा दि.३१.०५.२०१७, सुधारीत पदस्थापना 
नाव दि.०७.१२.२०१७, दि.१५.१२.२०१७व 
दि.१२.०३.२०१८ अन्वये दिलेली 
पदस्थापना 
णि डा. मनिषा रमेश वाघ प्रा.आ. के. वाडीवऱ्हे ता. इगतपुरी | प्रा. आ. के. नायगांव ता सिन्नर 
(एम.डी.स्वस्थवृत्त) जि. नाशिक जि. नाशिक 
२ | डॉ. शोख रौफ रहेमान ता. आ. अ. सोनपेठ जि. परभणी ता. आ. अ. कळमनुरी जि. 
(डी.पी.एच.) हिंगोली 
३ | डा विलास व्हिदुधपचारे | ता. आ. अधिकारी धानोरा जि. ता. आ. अ. कुरखेडा जि. 
(डीपीएच) गडचिरोली गडचिरोली 
४ | डा गोरखनाथ सुरमवाड । जि. रु. जालना जि. रु. औरंगाबाद 
(एम डी फॉरेन्सीक) 
५. | डाराजनबापूडीळके ता. आ. अ. पेण जि रायगड ता. आ. अ. महाड जि. रायगड 
६ । डा रमाकांत गणपत उ. जि. रु. निफाड जि. नाशिक उ. जि. रु. चांदवड जि. नाशिक 
सोनवणे 
७ | डा सुरेखा चाबुकस्वार प्रा. आ. के. भादा ता. औसा जि. प्रा.आ. के. लामजना ता. औसा 
लातूर जि. लातूर 
८ | डॉ विजय विश्वकर्मा Wl. ©. जळकोट जि. लातूर ग्रा. रु. तेर जि. उस्मानाबाद 
(डीसीएच) 
९ | डा वंदना बजरंग उ. जि. रु. अंबड जि. जालना ग्रा. रु. खुल्ताबाद जि. औरंगाबाद 
गायसमुद्रे 
शि डा अजुंन वांगीकर ग्रा. रु. घोडेगाव ता. पुणे दि.३१.०५.२०१७ च्या आदेशान्वये 
ग्रा. रु. घोडेगांव ता. पुणे येथे 
झालेली बदली रद्द करुन ग्रा. रु. 
आळंदी जि. पुणे 
रि डा वाय जी जगताप प्रा.आ. के. होटगी जि. सोलापूर दि.३१.०५.२०१७ च्या आदेशान्वये 


प्रा. आ. कें. होटगी जि. सोलापूर 
येथे झालेली बदली रद्द करुन प्रा. 
आ. कें. शिरापूर जि. सोलापूर 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन आदेशा क्रमांकः मवैअ- २०१८/प्र.क्र.१५६/सेवा-३ 


= 


उक्त तक्त्यातील वैद्यकीय अधिकाडी यांना पदस्थापनेच्या ठिकाणी तात्काळ रुजू करुन घ्यावे. 


तसेच सदर वैद्यकीय अधिकारी यांनी रुजू अहवाल संबंधितांस व शासनास सादर करावा. 


३. 


सदर आदेशा महाराष्ट्र कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्ये पार पाडतांना 
होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५ मधीळ कलम ४ (x) आणि ४ (५) च्या तरतुदीनुसार 


निर्गमित करण्यात येत आहेत. 


सदर शासन Bes महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१८०५०९१२२७४९२६१७ असा आहे. हा SST 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


प्रति, 


प्रत, 


Satish ॥ त कते 
ou=Public Health Department, 
Hanmantrao —rer202scorocazcsrsssees17bsosbs 
ab8cb569b1 55f9653d1180a4549819299, 
Bhosale Date: 20180509 15.23.34 40530 
(स. ह. भोसले) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
संबंधित वैद्यकीय अधिकारी गट-अ (यांना संचालक आरोग्य सेवा, मुंबई यांच्या मार्फत) 
१) महालेखापाल, महाराष्ट्र १/२ (लेखा परिक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई /नागपूर . 
२) आयुक्‍त, आरोग्य सेवा, मुंबई. 
३) संचालक आरोग्य सेवा, मुंबई. 
४) सर्व उपसंचालक आरोग्य सेवा 
५) सर्व जिल्हा aed चिकित्सक 
६) सर्व जिल्हा आरोग्य अधिकारी, 
७ सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी, 
८) निवडनस्ती (सेवा-३) 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


